शैक्षणिक वर्ष 2023-28 करीता नवीन 
महाविद्यालये तसेच, विस्तारीकरणांतर्गत 
नवीन विषय/ अभ्यासक्रम, अतिरिक्त तुकडी, 
विद्याशाखा यांच्या मान्यतेच्या शासन 
आदेशात दुरुस्ती करणेबाबत...(शुध्दीपत्रक) 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्र. शुध्दी-२०२३/प्र.क्र.११६/मशि-४ 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: ०७ जुले, २०२३. 


संदर्भ: १) शासन आदेशा क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. १०५/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
२) शासन आदेडा क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. ९५/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 
3) शासन निर्णय क्र. मान्यता-२०२३/प्र.क्र. १०८/मशि-४, दि. १५.०६.२०२३. 


शुद्धीपत्रक: 

संदर्भाकीत शासन आदेशान्वये विद्यापीठाच्या शिफारशीनुसार नवीन महाविद्यालयांना अंतिम 
मान्यता तसेच, विस्तारीकरणांतर्गत नवीन विषय/अभ्यासक्रम, अतिरिक्‍त तुकडी, नवीन विद्याशाखा 
यांना मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे. तथापि, संबंधित विद्यापीठ तसेच, संस्था यांनी सदर 
मान्यतेच्या आदेशात दुरूस्ती करून मिळणेबाबत विनंती केलेली आहे. त्याअनुषंगाने उपलब्ध 
कागदपत्रांप्रमाणे विद्यापीठांच्या शिफारशी व कागदपत्रांची तपासणी करण्यात आली. त्यानुसार 
संबंधित विद्यापीठांनी तसेच, संबंधित संस्थांनी केळेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने सुधारणा करणे 
ARUP असल्याने खालील विवरणपत्रात नमूद दुरूस्ती करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 

शासन आदेशा दिनाकं १५.०६.२०२३ मध्ये प्रस्तावित दुरूस्ती 


अ. | संस्था/महाविद्यालयाचे अंतिम शासन आदेशातील | प्रस्तावित दुरुस्ती 


क्र नाव मान्यता/ त्रुटी 
विस्तारीकरण 
Lae 2. 3. Pe | षु. 
कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव 

| सनराईज फाऊंडेडान, |अंतिम मान्यता |आर.पी.वळवी आर.पी.वळवी आर्टस, 
नंदुरबार प्लॉट नंबर ६, |२०२३-२४ आर्टस, कॉमर्स व कॉमर्स व सायन्स 
विरळ विहार खोडाई सायन्स महाविद्यालय, नंदुरबार, 
माता रोड, नंदुरबार- महाविद्यालय, ता.जि. नंदुरबार 
४२५ ४१२ तोरणमाळ, 
सनराईज फाऊंडेडान, ता.धडगाव, जि. 
नंदुरबार संचलित नंदुरबार- ४२५४१२ 


आर.पी.वळवी आर्टस, 
कॉमर्स व सायन्स 
महाविद्यालय, 

तोरणमाळ, ता.धडगाव, 
जि. नंदुरबार- ४२५४१२ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शुध्दी-२०२३/प्र.क्र.११६/मशि-४ 


अ. | संस्था/महाविद्यालयाचे अंतिम शासन आदेशातील | प्रस्तावित दुरुस्ती 
क्र नाव मान्यता/ त्रुटी 
विस्तारीकरण 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद 
२. । मराठवाडा शिक्षण विस्तारीकरण | मराठवाडा शिक्षण | मराठवाडा शिक्षण 
प्रसारक मंडळ संचलित, | 2023-28 प्रसारक मंडळ | प्रसारक मंडळ संचलित, 
देवगिरी महाविद्यालय, संचलित, देवगिरी | देवगिरी महाविद्यालय, 
बदनापूर, जि. जालना महाविद्यालय, औरंगाबाद. 
बदनापूर, जि. 
जालना 
मुंबई विद्यापीठ, मुंबई 
३. | दिप एज्युकेशन विस्तारीकरण | नवीन अभ्यासक्रम | नवीन अभ्यासक्रम 
सोसायटीचे दिप डिग्री ।२०२३-२४ १) बी.एस्सी. १ एम.एस्सी. (हॉटेल 
कॉलेज, सरावली २) बी.एस्सी. (डाटा | अण्ड हॉस्पिटॅलिटी 
बोईसर, ता. पालघर, सायन्स) ऐंडमिनिस्ट्रेशान) 
जि. पालघर अतिरिक्‍त तुकडी २) बी.एस्सी. (डाटा 
१) बी.एस्सी. | सायन्स) 
(हॉस्पिटॅलिटी) अतिरिक्त तुकडी 
नवीन विद्याशाखा ।१ बी.एस्सी. 
१बॅचळर ऑफ मास | (हॉस्पिटॅलिटी स्टडीज) 
मिडीया नवीन विद्याशाखा 
१बॅचळर ऑफ मास 
मिडीया 
४. | सेंट पीटर डिग्नी कालेज, विस्तारीकरण | अतिरिक्‍त तुकडी | नवीन अभ्यासक्रम 
सेंट पिटर एज्युकेशनल |२०२३-२४ बी.कॉम (१२०-२४०) | बी.एम.एस. (०-६०) 
प्रिमायसेस, दि वाणमन, अतिरिक्त तुकडी 
वसई (प.), ता. वसई, बी.कॉम (१२०-२४०) 
जि. पालघर ४०१ २०२ 
५. | दलित मित्रकदम विस्तारीकरण । सावित्रीबाई फुले | पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी 
गुरूजी विज्ञान २०२३-२४ पुणे विद्यापीठ, पुणे | होळकर सोलापूर 
महाविद्यालय, मंगळवेढा विद्यापीठ, सोलापूर 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०७०७१४४५१०७३०८ असा आहे. 


हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
Digitally signed by ASHOK S MANDE 


Date: 2023.07.07 14:47:13 +05'30' 
(अशोक शां. मांडे ) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. कुलसचिव, कवयित्री बहिणाबाई चौधरी उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः शुध्दी-२०२३/प्र.क्र.११६/मशि-४ 


२. कुलसचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 

३. कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, मुंबई. 

४. कुलसचिव, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर. 
५. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

६. सहसंचालक, उच्च शिक्षण, जळगाव, औरंगाबाद, मुंबई. 

७. संबंधित संस्था (विद्यापीठामार्फत) 

८. निवडनस्ती (मशि-४). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


